महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः एमव्हीडी-०७२०/प्र.क्र.८०/परि->३ 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 


मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख: १० ऑगस्ट, २०२० 


शासन आदेशा:- 

सार्वजनिक सेवेच्या हितार्थ महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि 
शासकीय कर्तव्य पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम २००५ मधील तरतूदीनुसार आणि 
सामान्य प्रशासन विभागाच्या शासन निर्णय क्र.एसआरव्ही-२०२०/प्र.क्र.३०/कार्या.१२, दि.७.७.२०२० 
आणि दि.२३.७.२०२० नुसार, बदली करण्यास सक्षम असलेल्या प्राधिकाऱ्याच्या मान्यतेने खालील 


सर्वसाधारण बदल्या २०२० 
मोटार वाहन निरिक्षक 


तक्त्यात नमूद मोटार वाहन निरिक्षक या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची प्रशासकीय कारणास्तव बदलीने 
त्यांच्या नावासमोर स्तंभ क्रमांक ४ मध्ये दर्शविलेल्या पदावर पदस्थापना करण्यात येत आहे. 


अ.क्र अधिकाऱ्यांचे नांव सध्याची बदलीनंतरची पदस्थापना 
पदस्थापना 

1 १_| २ ३ 8 

Loa. | श्री.चंद्रकांत राजाराम जावळकर पिंपरी-चिंचवड | परभणी 

२ | श्री.संजय शांताराम संख्ये मुंबई(पूर्व मुंबई (मध्य) 

3 श्री.संजय उत्तमराव पवार वाशिम अमरावती 

४ | WBA भिमला राठोड सोलापूर पिपरी-चिंचवड 

4 । श्री.उल्हास मोहन नरगुंद कोल्हापूर सांगली 

६ । श्री.राजेश आहुजा अहमदनगर सोलापूर 

७ । श्री.शामराव विष्णु कमोद ठाणे पनवेल 
श्री.गरजेद्र विजय नागपूरे अमरावती चंद्रपूर 
श्री.रुक्‍्मीणीकांत भगवान कळमणकर | सोलापूर बुलढाणा 

qo | श्री.मिलिद दत्तात्रय खानोरे उस्मानाबाद धुळे 

।_११_ | श्री.गणेश व्याघ्रेश्वर जोशी कल्याण मुंबई (पुर्व) 

१२ | श्री.मनोज चिंतामण पैठणकर मुंबई(पश्चिम) पनवेल 

१३ | श्री.काझी जफर इक्बाल मिनाज्जोद्दिन | कल्याण ठाणे 

१४ | श्री.सचिंद्रकुमार अमरचंद राठोर जळगाव सोलापूर 

१५ श्री.संदीप श्रावण कित्ते पेण पनवेल 

१६ | श्री.प्रताप अजित राऊत नांदेड मुंबई (पश्चिम) 

१७ । श्री.शिरीष सुधाकरराव पवार धुळे सोलापूर 

१८ । श्री.संतोष ज्ञा.झगडे सिधुदूर्ग पुणे 

१९ | श्री.निलेश प्रदिपकुमार धोटे पनवेल नवी मुंबई 


शासन आदेडा HATH: एमव्हीडी-०७२०/प्र.क्र.८०/परि-३ 


अ.क्र अधिकाऱ्यांचे नांव सध्याची बदलीनंतरची पदस्थापना 
पदस्थापना 

Qo. | श्री.मंगेश लक्ष्मण वाघ नाशिक मालेगाव 

२१ | श्री.शिवाजी निवृत्ती सोनटक्के नांदेड सोलापूर 

२२ | श्री.अनिल संभाजी केदार नंदुरबार धुळे 

२३ | श्री.किरण रंगनाथ गोंधळे ठाणे सोलापूर 

२४ । श्रीमती माधुरी किसन बांबळे मुंबई (पूर्व) बोरिवली 

२५ | श्री.सुजित नामदेव जांबकर (कांबळे) । वसई ठाणे 

२६ | श्री.संजय बाबासाहेब पाटील गोंदिया कोल्हापुर 

२७ | श्री.अजित कृष्णराव ताम्हणकर सोलापूर कोल्हापूर 

२८ | श्री.विलास नारायण चौधरी जळगाव नाशिक 

२९ | श्री.प्रतापसिंग रामसिंग राजपुत गोंदिया धुळे 

३० _ | श्री.सतिश सुभाषराव खरवडकर पनवेल ठाणे 

३१  । श्री.संजय महादेव फुंदे नवी मुंबई कल्याण 

३२ । श्री.शयाम जगन्नाथ कासार नागपूर (हहर) । अमरावती 

३३ श्री.सुरेश उमाकांत तुरुकणे बारामती पेण 

38) | श्री.सचिन अशोकराव बोधले नाशिक मालेगाव 

३५ । श्री.आनंद कृष्णदास मोड नागपूर (ग्रामीण) | नागपूर ठाहर 
३६ । श्री.दत्तात्रय शिवाजी खराडे वसई ठाणे 

३७ | श्री.अविनाश बबनराव आंभोरे नंदुरबार सोलापूर 

३८ | श्री.माधव रामराव सुर्यवंशी सोलापूर पिंपरी चिंचवड 
३९ _  श्री.अविनाठशा दत्तात्रय भोपळे बुलढाणा मुंबई (मध्य) 

४० | श्री.अनुज वसंतराव भामरे ठाणे धुळे 

४१ । श्री.संग्रामकुमार पतंगराव जगताप पुणे पिंपरी-चिंचवड 
४२ । श्री.योगेश गोविद खैरनार अमरावती नागपूर (ग्रामीण) 
४३ | श्री.अनिल नामदेव खेमनार अमरावती पुणे 

४४ | श्री.अजय (धोडीराम) एकनाथ कराळे | पिपरी-चिचवड | पनवेल 

४५ | श्री.सुरेंद्र बुधाजीराव चौरे नंदुरबार ठाणे 

४६ | श्रीमती विदा अशोक गुरावे पुणे पिपरी चिंचवड 
४७ । श्री.वेभव हरिहर गुल्हाणे चंद्रपूर अमरावती 

४८ | श्री.सचिन शिवाजी पाटील धुळे नाशिक 

४९ । श्री.विशाल सुर्यकांत बागडे सांगळी कोल्हापूर 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन आदेडा HATH: एमव्हीडी-०७२०/प्र.क्र.८०/परि-३ 


अ.क्र अधिकाऱ्यांचे नांव सध्याची बदलीनंतरची पदस्थापना 
पदस्थापना 

५० | श्री.सागर भाऊसाहेब भोसले सिधुदूर्ग सांगली 

५१ _ | श्री.प्रकाश सुरे मुळे बारामती पिंपरी चिंचवड 
५२ | श्री.विलास चांगदेव वडीतके श्रीरामपूर पुणे 

५३ | श्री.प्रशांत गोपाळराव थोरात नाशिक पुणे 

५४ | श्री.विवेक मोहन देवखिळे पनवेल मुंबई (पुर्व) 

५५ | श्री.परिक्षीत सुनिलराव पाटील धुळे परिवहन आयुकत कार्यालय 
५६ | श्री.विजयचंद्र नामदेवराव पिटेकर मुंबई(मध्य) ठाणे 

५७ | श्री.प्रशांत जगन्नाथ ठाकरे वर्धा नागपूर (पुर्व) 
५८ | श्री.अतुल चंद्रकांत नांदगावकर उस्मानाबाद कोल्हापूर 

५९ श्री.संदिप लक्ष्मणराव निमसे नाशिक मुंबई (पश्चिम) 
go । श्री.प्रशांत सिताराम शिदे पनवेल नवी मुंबई 

६१ । श्री.मनिषकुमार भिवाजी मडके वाशिम चंद्रपूर 

६२ | श्री.प्रदीप वाघमारे सातारा मुंबई (मध्य) 
६३ श्री.निलेश अविनाहाराव दहेकर ठाणे अमरावती 

६४ | श्री.धनंजय थोरे औरंगाबाद लातूर 

६५ | श्री.सचिन दळवी जळगाव धुळे 

६६ | श्री.साजीत शब्बीर चाबुकस्वार नागपूर (ग्रामीण) | धुळे 

६७ । श्री.अमोल गंगाधरराव मालठाणे अमरावती चंद्रपूर 

६८ | श्री.किरण पंडितराव पाटील पनवेल पेण 

६९ । श्री.विनोद लालचंद सुदराणी नांदेड ठाणे 

go | श्रीमती सोनाली जयंत सोनार मुंबई (पूवी मुंबई (मध्य) 

७१ | श्री.जयंत मच्छिद्र मोरे सोलापूर पुणे 

७२ । श्री.प्रमोद राजेश सरोदे भंडारा अमरावती 

७३ | श्री.युनुस महंमद सय्यद उस्मानाबाद कोल्हापूर 

७४ | श्री.गोरख मच्छिद्र होलार भंडारा अमरावती 

७५ । श्री.राजु मुरलीधर नागरे लातूर नागपूर (ग्रामीण) 
७६ । श्री.रजनीकांत प्रकाश पाटील यवतमाळ कोल्हापूर 

७७ | श्री.संदिप सुभाष शिदे लातूर सोलापूर 

७८ | श्री.संदिप शांताराम पाटील धुळे जळगाव 

७९ । श्री.सुनिल बालासो शिंदे अमरावती लातूर 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन आदेडा HATH: एमव्हीडी-०७२०/प्र.क्र.८०/परि-३ 


अ.क्र अधिकाऱ्यांचे नांव सध्याची बदलीनंतरची पदस्थापना 
पदस्थापना 

८० | श्री.निलेड विलास ठांबरे यवतमाळ कोल्हापूर 

८१ । श्री.पृथ्वीराज प्रल्हादराव गायकवाड । जळगाव कोल्हापूर 


२. सदर अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नवीन पदाचा पदभार त्वरित स्विकारावा. त्यांचे लक्ष सामान्य 
प्रशासन विभागाच्या क्रमांक - सीडीआर १०८२/२५६७/२८/अकरा, दि.३० ऑगस्ट, १९९२ च्या 
परिपत्रकाकडे वेधण्यात येत आहे. त्यात दिलेल्या सूचना लक्षात घेऊन बदली रद्द करण्यासाठी 
कुठल्याही स्वरुपाची आवेदने सादर केल्यास, ते शिस्तभंगाच्या कारवाईस पात्र ठरतील याची 
संबंधीतांनी नोंद घ्यावी. 
३. संबंधीत नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी बदली करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांस त्यांच्या सध्याच्या 
पदभारातून तात्काळ कार्यमुक्त करुन, त्यांना नवीन नेमणूकीच्या जागी तातडीने रुजू होण्यास सांगावे. 
याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधीत नियंत्रक अधिकाऱ्याची असेल. 
४. संबंधीत अधिकाऱ्यांनी नवीन पदस्थापनेच्या ठिकाणी विहित कालावधीत रुजू व्हावे व पदभार 
स्विकारल्याचा अहवाल परिवहन आयुक्‍त कार्यालयामार्फत शासनास सादर करावा. 
सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००८०६१३१८११२९२९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
KADAM DATTATRAY १ — 
HANMANT टि 


(द. ह. कदम) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 

२. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

३. मा.मंत्री / राज्यमंत्री (परिवहन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
४. परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

५. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र १/ २, मुंबई/नागपूर 
६. after व लेखा अधिकारी, मुंबई 

७. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 

८. जिल्हा कोषागार अधिकारी (सर्व जिल्हे) 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन आदेडा HATH: एमव्हीडी-०७२०/प्र.क्र.८०/परि-३ 


९. प्रादेशिक परिवहन अधिकारी (सवी 

१०.उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी (सर्व) 

११. सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी (सवी 
१२. संबंधित मोटार वाहन निरिक्षक 

१३. निवड नस्ती (परि-२). 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


